महाराष्ट्र शासन 


सन २०१८ मधील उपनिबंधक सहकारी संस्था या 
संवर्गातील विशेष, विनंती व प्रशासकिय 
बदल्यांबाबत. 


सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग 
शासन निर्णय क्र. राजस २०१८/प्र.क्र.१७३/५-स 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 


दिनांक : १४ जून, २०१८ 


वाचा- १) महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 
होणा-या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचा-यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणा-या विलंबास 
प्रतिबंध अधिनियम, २००५ च्या कलम ४ (9), ४ (2), ४ (३), ४ (४ व ४ (५) मधील तरतूदीनुसार सहकार विभागातील खाली 
नमुद केलेल्या उपनिबंधक, सहकारी संस्था, गट-अ या संवर्गातील अधिका-यांच्या बदल्यांबाबत त्यांच्या नावासमोर 
दर्शविल्या नुसार निर्णय घेण्यात येत आहे. 


अ.क्र | अधिका-याचे नाव सध्याचे कार्यरत ठिकाण बदलीचे ठिकाण 
P| श्री. गणेडा गौतम पुरी जिल्हा उपनिबंधक सहकारी । उपनिबंधक सहकारी संस्था, संगमनेर, 
संस्था, परभणी जि.अहमदनगर या श्री. जयेश आहेर यांच्या 
बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर - विनंतीनुसार 
२ श्री. जयेश सुरेश आहेर उपनिबंधक सहकारी संस्था, | उप सरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन 
संगमनेर, जि.अहमदनगर मंडळ विभागीय कार्यालय नाशिक या श्री. 
दिग्वीजय आहेर यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 
पदावर- विनंतीनुसार 
३ श्री. पी.ए.आष्टेकर जिल्हा उपनिबंधक सहकारी | जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, सातारा या 
संस्था, सांगली श्री.कदम यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर- 
विनंतीनुसार 
४ श्री.गौतम बलसाणे उपनिबंधक नाशिक जिल्हा नागरी | जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, नाशिक या 
सहकारी SRT असोसिएशन  श्री.करे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर- 
मर्या.नाशिक विनंतीनुसार 
५ श्री. डि. एच. राठोड प्रादेशिक उपसंचालक (साखर) | उपनिबंधक सहकारी संस्था, पुणे हाहर -१ या श्री. 
कोल्हापुर प्रशांत सुर्यवंशी यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 
पदावर- विनंतीनुसार 
नि श्री. मंगेश बाबासाहेब | उपनिबंधक सहकारी संस्था, | जिल्हा उपनिबंधक सहकारी den, परभणी या 
सुरवसे औरंगाबाद श्री. पुरी यांच्या बदलीने Rea होणा-या पदावर- 


प्रशासकीय कारणास्तव 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१८/प्र.क्र.१७३/५-स 


७ | श्री.मुकेश शिवाजी बारहाते | उपनिबंधक, सहकारी संस्था, । सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक 
जळगाव तालुका २८/४/२०१५ च्या अधिसूचनेतील मुद्दा क्रमांक १२ 
(ब) (Il) मधील तरतूदीनुसार विभाग संवर्ग बदलास 
मान्यता देवून उपनिबंधक सहकारी संस्था, 
औरंगाबाद शहर, औरंगाबाद या श्री. सुरवसे 
यांच्या बदलीने Raq होणा-या पदावर- 
विनंतीनुसार 
८ श्री. ए. एस. गाडी उपनिबंधक/उपसरव्यवस्थापक, । उपसंचाळक (पणन), पणन संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, कृषी पणन मंडळ, | महाराष्ट्र राज्य, पुणे येथील श्रीमती. माळशिकारे 
पुणे विभागीय कार्यालय, पुणे यांच्या बदलीने रिक्‍त झालेल्या पदावर प्रशासकीय 
कारणास्तव 
९ श्री. दिग्वीजय आहेर उपसरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र । जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , अहमदनगर 
राज्य, कृषी पणन मंडळ, | या श्री. दाबशेडे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 
विभागीय कार्यालय, नाशिक पदावर- विनंतीनुसार 
qo | at. सतिश खरे जिल्हा उपनिबंधक सहकारी | मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नाशिक जिल्हा 
संस्था , औरंगाबाद मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्या. नाशिक या पदावर 
प्रतिनियुक्तीने प्रशासकीय कारणास्तव 
११ | श्री. अनिल दाबऱोडे जिल्हा उपनिबंधक सहकारी | जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , औरंगाबाद 
संस्था , अहमदनगर या श्री. खरे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर 
प्रशासकीय कारणास्तव 
१२ श्री. निलकंठ करे जिल्हा उपनिबंधक सहकारी | जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , सांगळी या 
संस्था , नाशिक श्री. अष्टेकर यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या 
पदावर प्रशासकीय कारणास्तव 
१३ | at. महेश कदम जिल्हा उपनिबंधक सहकारी | उपनिबंधक कोल्हापूर जिल्हा नागरी सहकारी 
संस्था, सातारा बॅक्स असोसिएशन मर्या. कोल्हापूर या Rat 
पदावर प्रशासकीय कारणास्तव 
१४ | श्री. As जोशी प्राचार्य राष्ट्रीय सुगी पश्चात | उपनिबंधक नाशिक जिल्हा नागरी सहकारी TRA 
तंत्रज्ञान संस्था तळेगाव दाभाडे, असोसिएड्ान मर्या.नाशिक या श्री. बलसाणे यांच्या 
पुणे बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर प्रशासकीय 
कारणास्तव 
१५ | att. प्रशांत सूर्यवंशी उपनिबंधक सहकारी संस्था, पुणे | उपनिबंधक/उपसरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य, 


शहर १ 


कृषी पणन मंडळ, पुणे विभागीय कार्यालय, पुणे या 
श्री. unt यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर 
प्रशासकीय कारणास्तव 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१८/प्र.क्र.१७३/५-स 


१६ 


श्री. संदीप जाधव 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी 
संस्था , गोंदीया 


सामान्य wane विभागाच्या दिनांक 
२८/४/२०१५ च्या अधिसूचनेतील तरतूदीनुसार 
विभाग संवर्ग बदलास मान्यता देवून जिल्हा 
उपनिबंधक सहकारी संस्था, अमरावती या श्री. 
वालदे यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर 
प्रशासकीय कारणास्तव 


१७ 


श्री. के. पी. जेबले 


उपनिबंधक सहकारी संस्था, एन 
विभाग, मुंबई 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था ( मुंबई ३) या 
श्री. म्हस्के यांच्या बदलीने रिक्‍त होणा-या पदावर 
विनंतीनुसार (श्री.जेबळे यांचकडे सोपविण्यात 
आलेले कर्ज माफीचे महत्वाचे कामकाज 
संपल्यावर डिसेंबर २०१८ मध्ये त्यांना कार्यमुक्त 
करण्यात यावे) 


१८ 


श्री. शिरिष 
कुलकर्णी 


शिवाजी 


उपनिबंधक सहकारी संस्था , तथा 
उपसचिव, मुंबई कृषी उत्पन्न 
बाजार समिती, वाशी, नवी मुंबई. 


उपनिबंधक सहकारी संस्था, एन विभाग, मुंबई 
(oad यांना डिसेंबर २०१८ मध्ये त्यांना 
कार्यमुक्त केल्यानंतर उपलब्ध होणा-या पदावर)- 
विनंतीनुसार 


१९ 


श्री. एम. बी. म्हस्के 


जिल्हा उपनिबंधक सहकारी 
संस्था, मुंबई 3 


उपनिबंधक सहकारी संस्था,तथा उप सचिव, मुंबई 
कृषि उत्पन्न बाजार समिती वाशी, नवी मुंबई येथील 
श्री. कुलकर्णी यांना एन विभाग, मुंबई या पदावर 
डिसेंबर २०१८ मध्ये कार्यमुक्त केल्यानंतर 
उपलब्ध होणा-या पदावर प्रशासकीय कारणास्तव 


२. उपरोक्त अधिका-यांनी आपल्या पदाचा कार्यभार समकक्ष वा नजीकच्या कनिष्ठ अधिका-यांकडे सोपवून तात्काळ 
कार्यमुक्त व्हावे व बदलीच्या ठिकाणी तात्काळ रूजू व्हावे व तसा अहवाल सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य पुणे यांचेमार्फत शासनास सादर करावा.सदर बदली आदेशांची तातडीने अंमलबजावणी होण्यासाठी 
MRI कार्यवाही सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था,पुणे यांनी करावी. 


३. उपरोक्तपैकी विनंतीनुसार करण्यात आलेल्या बदल्यांसाठी संबंधित उपनिबंधक यांना पदग्रहण अवधी व भत्ते 
अनुज्ञेय नसून त्यांनी बदलीच्या पदावर तात्काळ रूजू व्हावे व तसा रुजु अहवाल सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना सादर करावा. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः राजस २०१८/प्र.क्र.१७३/५-स 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्याचा सांकेतांक २०१८०६१४१७२५४१५२०२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 
डात ताळ दी हित हरवा गत ५ाताा (==eaee 
Gaikwad 
(डॉ. सुदिन गायकवाड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
१. सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पूणे 
२. साखर आयुक्त,महाराष्ट्र राज्य पूणे 
३. पणन संचालक, महाराष्ट्र राज्य पूणे 
४. संचालक TAIT संचालनालय,महाराष्ट्र राज्य,नागपूर 
५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नाशिक/ कोल्हापूर नागरी सहकारी बँक्स असोसिएडान लि. 
६. अध्यक्ष, नाशिक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि. नाशिक 


७. प्राचार्य राष्ट्रीय सुगी पश्चात तंत्रज्ञान संस्था तळेगाव दाभाडे, पुणे 
८. प्रधान सचिव,मा.मुख्यमंत्री सचिवालय 
९. अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई 


Go 
११ 


92. 
१३; 


. निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी,मुंबई 
. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 


संबंधित अधिकारी, द्वारा सहकार आयुक्‍त व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य पूणे 
खाजगी सचिव, मा. राज्यमंत्री, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग 


१४. स्वीय सहायक, अपर मुख्य सचिव, (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
१५. स्वीय सहायक, अपर मुख्य सचिव, (पणन), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


१६. 


स्वीय सहायक, सचिव, (वस्त्रोद्योग), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


१७. निवडनस्ती (कार्या-५स). 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


